शासन शुद्धीपत्रक- राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल 
ग्रामीण क्षेत्रविकास कार्यक्रम या योजनेंतर्गत सन 
२०२२-२३ मधील मंजूर तालुक्‍याच्या नावात अंशतः 
बदल करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः ग्राक्षेवि-२०२३/प्र.क्र.६५/का-९ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दि. २८ एप्रिल, २०२३ 


संदर्भ- शासन निर्णय क्र. ग्राक्षेवि -२०२२/प्र.क्र.१४३/का.९, दि. ०६.०२.२०२३ 


प्रस्तावना - 

राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण क्षेत्रविकास कार्यक्रम अंतर्गत सन -२०२२-२३ या आर्थिक वर्षात 
संदर्भिय शासन निर्णय दि.०६.०२.२०२३ अन्वये परिशिष्ट - अमध्ये विकास कामे मंजूर करण्यात आलेली आहेत. 
सदर विकास कामांच्या तालुक्यात बदल करुन शुद्धीपत्रक निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन शुद्धीपत्रक - 
राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण क्षेत्रविकास कार्यक्रम अंतर्गत सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात 


संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णय दि. ०६.०२.२०२३ मधील परिशिष्ट अ अन्वये खालील विकास कामे मंजूर 
करण्यात आलेली आहेत. 


अ. । जिल्हा तालुका | क्र. | ग्रामपंचायत कामाचे नाव / स्वरुप मंजूर निधी 
क्र. (रुपये 
लाखात) 
१६ | लातूर | देवणी १९५ | शिऊर शिऊर, ता. देवणी येथे कब्रस्तान १५.०० 
संरक्षक भिंत बांधकाम करणे 
शि. १९७ | हिसाम नगर | हिसाम नगर, ता. शि. अनंतपाळ येथे १५.०० 
अनंतपाळ कब्रस्तान संरक्षण भिंत करणे 
एकूण ३०.०० 


उपरोक्त मंजूर विकास कामांच्या तालुक्‍याच्या नावात खालीलप्रमाणे बदल करण्यास शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. सदर शासन शुद्धीपत्रकाप्रमाणे संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी आवश्‍यक ती कार्यवाही करावी. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ग्राक्षेवि-२०२३/प्र.क्र.६५/का-९ 


अ. ।जिल्हा| तालुका | क्र. | ग्रामपंचायत कामाचे नाव / स्वरुप मंजूर निधी 
क्र. (रुपये 
लाखात) 

१६ | लातूर | निलंगा १९५ | शिऊर शिऊर, ता. निलंगा येथे कब्रस्तान १५.०० 

संरक्षक भिंत बांधकाम करणे 
देवणी १९७ | हिसाम नगर | हिसाम नगर, ता. देवणी येथे कब्रस्तान १५.०० 
संरक्षण भिंत करणे 
एकूण ३०.०० 
3. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२३०४२८१६५७०२०४१४ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, = SARANGKUMAR_ आणा 


DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=ff4eb5e12b895076f38d0375877408323ed82b780f45ba77108c2 
1a289d50d4b, postalCode=400( ‘Mahi 

VA A NTRA PATI L ialNumber=47644BA707F 1CC419E5362269A74B7B1EC6AB4F745648 
DEF2597546D8871 1BB4, cn=SARANGKUMAR VASANTRAO PATI 


2023.05.02 13:29:20 +05'30' 


(सारंगकुमार पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
२. मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई 
४. मा.मुख्य सचिव महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग,मुंबई. 
६. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
९. संबंधित जिल्हाधिकारी 
१०. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संबंधित जिल्हा परिषद 
११. मा.मंत्री/ राज्यमंत्री (अल्पसंख्याक विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (प्रसिध्दीसाठी), मंत्रालय, मुंबई. 
१३. कक्ष अधिकारी (का-(9, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. निवडनस्ती (का-९). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


